महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
क्रमांकः ससप्र ११२४/प्र.क्र.९१/प्रशा-१ 
मादाम कामा मार्ग,हुतात्मा राजगुरू चौक 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक: १२ ऑगस्ट, २०२४. 


संदर्भ : १. शासन आदेशा, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.प्रतिनि-१०२१/६१७/प्र.क्र.९२/का.१४, 


दि. ३०.०८.२०२१. 


२. शासन आदेशा, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र. ससप-१२२२/प्र.क्र.९३/२२/का.१४, 
दि.१७.०८.२०२३. 

3. शासन आदेशा, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र. ससप्र-११२३/प्र.क्र.१३३/प्रशा-१ (का.१४), 
दि.२९.०२.२०२४. 


आदेठा 


श्री.सुभाष ह. उमराणीकर, सह सचिव यांची, संदर्भ क्र.१ येथील आदेशान्वये महाराष्ट्र 


लोकसेवा आयोग कार्यालयातील परीक्षा नियंत्रक व उप सचिव या पदावर प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती 
करण्यात आलेली आहे. संदर्भ क्र.२ येथील आदेशान्वये श्री.उमराणीकर यांना महाराष्ट्र लोकसेवा 
आयोग कार्यालयातील परीक्षा नियंत्रक व सह सचिव या पदावर प्रपत्र बढती देण्यात आली आहे. 
तसेच, संदर्भ क्र.३ येथील आदेशान्वये श्री.उमराणीकर यांना प्रतिनियुक्‍्तीच्या सदर पदावर 
दि.३१.१०.२०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आलेली आहे. 


2. 


आता या आदेशान्वये, श्री.सुभाष ह. उमराणीकर, सह सचिव यांच्या महाराष्ट्र लोकसेवा 


आयोग कार्यालयातील परीक्षा नियंत्रक व सह सचिव या पदावरील प्रतिनियुक्‍तीस दि.३१.१२.२०२४ 
पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


3. 


सदर शासन आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर 


प्रसिध्द करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२४०८१२१६५५११४००७ हा आहे. सदर 
आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 


प्रत, 


Cc 40 A WO 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by GAJANAN SAHADEO PARAB 
Date: 2024.08.12 17:10:26 +05'30' 


(ग.स.परब) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन. 

मा.मुख्यमंत्री यांचे अ.मु.स/प्र.स., मंत्रालय, मुंबई. 

अ.मु.स.(सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
अ.मु.स./प्र.स./सचिव, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

. सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, बेलापूर. 

सह/उप सचिव (का-८), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


७. श्री.सुभाष ह. उमराणीकर, परीक्षा नियंत्रक व सह सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, बेलापूर. 
८. निवडनस्ती प्रजञा-१. 


